कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एसएलएस-१११७/(३१८/२०१७)/भाग-२/आ.(वर्ग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २१ जून, २०१८. 


शासन आदेशा :- 
जलसंपदा विभागातील पुढील सहायक अभियंता श्रेणी-१ यांना कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या 


पदावर रुपये १५६००-३९१०० (ग्रेड पे ६६००) या वेतनश्रेणीत खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर निव्वळ तदर्थ / 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


१. श्री.राजेश गोंविदप्रसाद शर्मा (खुला) (ज्ये.क्र.४) 

२. श्री.राजु माधवराव देशमुख (खुल) (ज्ये.क्र.५) 

३. श्रीमती स्मिता चेतन माने (खुल) (ज्ये.क्र.११) 

४. श्री.दिगंबर महादेव डुबल (खुल) (ज्ये.क्र.१४) 

५. श्री.अभिनंदन विष्णूपंत हरुगडे (खुल) (ज्ये.क्र.१५) 
६. श्री.प्रकाश दत्तात्रय जाधव (खुला) (ज्ये.क्र.१७) 

७. श्री.प्रश्ञांत भास्करराव जाधव (खुल) (ज्ये.क्र.२०) 

८. श्री.देवेंद्र पुनमचंद अग्रवाल (खुल) (ज्ये.क्र.२१) 

९. श्री.वैभव हणमंतराव फाळके (खुल) (ज्ये.क्र.२३) 

१०. श्री.अमोल पंडितराव निकम (खुला) (ज्ये.क्र.२४) 

११. श्री.मकरंद मधुकर कुलकर्णी (खुला) (ज्ये.क्र.२६) 
१२. श्री.देवाप्पा दत्तात्रय शिंदे (खुला) (ज्ये.क्र.२७) 

१३. श्री.अमोल अरुणराव पंडित (खुल) (ज्ये.क्र.२८) 

१४. श्री.गिरीश विजय नगरकर (खुल) (ज्ये.क्र.२९) 

१५. श्री.सोमशोखर करबसप्पा हरसुरे (खुल) (ज्ये.क्र.३०) 
१६. श्री.अमरसिंग प्रतापराव सुर्यवंशी (खुला-अपंग) (ज्ये.क्र.३१) 
१७. श्री.श्रीकांत दत्तात्रय खंदारे (खुल) (ज्ये.क्र.३२) 
१८.श्री.मनोज माणिक गुजर (खुल) (ज्ये.क्र.३३) 

१९. श्री.अण्णा चंद्रकांत कदम (खुला) (ज्ये.क्र.३४) 

२०. श्री.योगेश सिताराम शिंदे (खुला) (ज्ये.क्र.३५) 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस-१११७/(३१८/२०१७/भाग-२/आ.(वर्ग-१) 


२१. HAGA सय्यद WHY आवटे (खुल) (ज्ये.क्र.३६) 
२२. श्री.रुक्मांगद प्रल्हाद गरुड (खुल) (ज्ये.क्र.३७) 

२३. श्री.रविंद्र सोनु खोडे (इ.मा.व.) (ज्ये.क्र.३९) 

२४. श्री.नरेंद्र दादोजी महाजन (खुला) (ज्ये.क्र.४०) 

२५. श्री.विनायक विष्णुपंत नखाते (खुल) (ज्ये.क्र.४१) 
२६. श्री.महेश मधुकर रासनकर (इ.मा.व.) (ज्ये.क्र.४४) 
२७. श्री.संतोष बाबुराव बिराजदार (खुल) (ज्ये.क्र.४५) 
२८.श्री.महेंद्र गजानन कारेमोरे (इ.मा.व.) (ज्ये.क्र.४७) 
२९. श्री.योगेश बाबुराव पाटील (इ.मा.व.) (ज्ये.क्र.४९) 
३०. श्री.पंकजकुमार चंद्रेश्वर दाभिरे (इ.मा.व.) (ज्ये.क्र.५१) 
३१. श्री.राहुल अभिमन्यू पाटील (इ.मा.व.) (ज्ये.क्र.५२) 
32. श्री.मकरंद विठ्ठल म्याकल (वि.मा.प्र.) (ज्ये.क्र.५३) 
३३. श्री.प्रशांत गोपिनाथ पाटील (इ.मा.व.) (ज्ये.क्र.५५) 
३४. श्री.किशोर देविलाळल दमाह (इ.मा.व.) (ज्ये.क्र.५७) 
३५. श्री.प्रशांत अर्जुनराव गोडे (इ.मा.व.) (ज्ये.क्र.५८) 

३६. श्री.रोहित WHT बांदिवडेकर (इ.मा.व.) (ज्ये.क्र.५९) 
३७. श्रीमती अदिती गिरिश कुलकर्णी (खुल) (ज्ये.क्र.६१) 
३८.श्री.मंगेशा माणिकराव खैरनार (इ.मा.व.) (ज्ये.क्र.६२) 
३९. श्री.अमोल खुझालराव वसुलकर (इ.मा.व.) (ज्ये.क्र.६३) 
४०. श्रीमती अनिता महेश गोडसे (खुला) (ज्ये.क्र.६५) 

४१. श्रीमती कविता योगेश देसाई (खुल) (ज्ये.क्र.६६) 
४२. श्रीमती अनिता उदय पराते (खुल) (ज्ये.क्र.६७) 


२. वर नमूद अधिकाऱ्यांना खालील अटींच्या अधीन राहून तदर्थ / तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत 
आहे :- 

१) सदर तदर्थ पदोन्नती ही मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ 
रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या व प्रलंबित 
असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या 
अधीन राहील. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस-१११७/(३१८/२०१७/भाग-२/आ.(वर्ग-१) 


२) वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नती ही सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) संवर्गाच्या अंतिम ज्येष्ठतेच्या व 


त्यामध्ये होणाऱ्या बदलांच्या अधीन राहील व या पदोन्नतीमुळे वरील अधिकाऱ्यांना सदर पदोन्नतीच्या 


दिनांकापासून ज्येष्ठतेचा हक्क मागता येणार नाही. 


३) त्यांना देण्यात आलेली ही पदोन्नती कोणतीही पूर्वसूचना वा नोटीस न देता रद्द करण्याचा अधिकार 
शासन राखून ठेवीत आहे. 
३. पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांपैकी खालील अधिकाऱ्यांची या विभागातील Rat / संभाव्य रिक्‍त पदांवर 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे :- 
अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे | सध्या धारण करीत असलेले | पदोन्नतीने नियुक्तीचे पद अभिप्राय 
पद 
i १_| २ ३ PB 4 
7 weet गोविदप्रसाद | स.अ.श्रे-, कोच्छी बॅरेज | कार्यकारी अभियंता, | श्री.न.शि.बावनगडे 
शर्मा उपविभाग क्र.१, खापा, | गोसीखुर्द धरण विभाग, | यांच्या 
ता.सावनेर, जि.नागपूर. वाही (पवनी), भंडारा. अनियतकालीक 
बदलीमुळे रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी. 
२. राजु माधवराव | स.अ.श्रे-१, विष्णुपूरी प्रकल्प | कार्यकारी अभियंता, | रिक्‍त पदी. 
देशमुख उपविभाग क्र.४, शिराढोण | विष्णुपुरी प्रकल्प विभाग 
वसाहत, जि.नांदेड. क्र.२, नांदेड. 
३. | श्रीमती स्मिता चेतन | स.अ.श्रे-१, जलविज्ञान प्रकल्प | कार्यकारी अभियंता, लघु | Rea पदी. 
माने उपविभाग, कोल्हापूर. पाटबंधारे विभाग, 
कोल्हापूर. 
ति दिगंबर महादेव डुबल | स.अ.श्रे-१, गुंजवणी प्रकल्प | कार्यकारी अभियंता, ART) Rea पदी. 
उप विभाग क्र.२, नरसापूर, | देवधर प्रकल्प विभाग, 
ता.भोर, जि.पुणे. सांगवी (भाटघर),ता. भोर, 
जि.पुणे. 
५. | अभिनंदन विष्णूपंत स.अ.श्रे-१, टेंभू उपसा सिचन | कार्यकारी अभियंता | Rat पदी. 
हरुगडे प्रकल्प, उप विभाग क्र.९, | कोयना बांधकाम विभाग 
खानापुर, ता.खानापूर, | क्र.१, कोयनानगर 
जि.सांगली. जि.सातारा. 
६. । प्रकाशा दत्तात्रय | स.अ.श्रे-१, धोम पाटबंधारे | कार्यकारी अभियंता, पुणे | रिक्‍त पदी 
जाधव उपविभाग कोरेगांव, | पाटबंधारे विभाग, पुणे 
ता.कोरेगांव जि.सातारा. (सिंचन) 
ति प्रशांत भास्करराव | स.अ.श्रे, वाकोड मध्यम | कार्यकारी अभियंता, | रिक्‍त पदी 
जाधव प्रकल्प उपविभाग, औरंगाबाद. | जालना पाटबंधारे विभाग, 


जालना. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस-१११७/(३१८/२०१७/भाग-२/आ.(वर्ग-१) 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव | सध्या धारण करीत असलेले | पदोन्नतीने नियुक्तीचे पद अभिप्राय 

पद 

८. । देवेंद्र पुनमचंद | उप कार्यकारी अभियंता, लघु | कार्यकारी अभियंता, | Rat पदी 

अग्रवाल पाटबंधारे विभाग, धुळे. संकल्पचित्र विभाग क्र.४ 
(उसिंयो), म.सं.सं., 
नाशिक. 

९. ।वैभव हणमंतराव | स.अ.श्रे-१, जिहे कटापूर | कार्यकारी अभियंता, कृष्णा | Raa पदी 

फाळके प्रकल्प, उपविभाग क्र.१, | सिंचन विभाग, सातारा. 
सातारा. 

वि अमोल पंडितराव | स.अ.श्रे-१, वारणा डावा तीर | कार्यकारी अभियंता, निरा | रिक्‍त पदी 

निकम कालवा उप विभाग क्र.२, | उजवा कालवा विभाग, 
सागांव, ता.शिराळा, | फलटण, जि.सातारा. 
जि.सांगली. 

शि मकरंद मधुकर | स.अ.श्रे-१, संपदा अभियांत्रिकी | कार्यकारी अभियंता, संपदा | रिक्‍त पदी. 

कुलकर्णी केंद्र, नाशिक. अभियांत्रिकी केंद्र, 
नाशिक. 

१२. । देवाप्पा दत्तात्रय शिदे | स.अ.श्रे-,, वारणा प्रकल्प | कार्यकारी अभियंता, | रिक्‍त पदी 
उपविभाग क्र.३, वारणावती । सिंधुदुर्ग खारभूमी विकास 
ता.शिराळा, जि.सांगली. विभाग, सिंधुदुर्ग. 

१३. । अमोळ  अरुणराव | स.अ.श्रे-५, जलवाहन आधार | कार्यकारी अभियंता, | रिक्‍त पदी 

पंडित सामुग्री प्रक्रिया विभाग, दिंडोरे | संकल्पचित्र विभाग क्र.३ 
रोड, नाशिक. (ofan, मध्यवर्ती 
संकल्पचित्र संघटना, 

नाशिक. 

गिरीश विजय | स.अ.श्रे-१, जलविद्युत | कार्यकारी अभियंता, | रिक्‍त पदी. 

नगरकर स्थापत्य सर्वेक्षण उपविभाग | राज्यस्तरीय तांत्रिक 
क्र.६, कोथरुड, जि.पुणे. सल्लागार समिती कक्ष-१ 
अंदाजपत्रके व प्रकल्प 
किंमत (Estimates and 
cost), नाशिक. 
१५. | सोमशोखर करबसप्पा | स.अ.श्रे-१, भीमा विकास उप | कार्यकारी अभियंता, सीना | Rea पदी. 
हरसुरे विभाग  क्र.६, कुरुल, | कोळेगाव प्रकल्प विभाग, 
जि.सोलापूर. परांडा, जि.उस्मानाबाद. 

१६. | अमरसिंग प्रतापराव | स.अ.श्रे- / उप कार्यकारी | उप अधीक्षक अभियंता, | रिक्‍त पदी. 


सुर्यवंशी (अपंग) 


अभियंता, ताकारी म्हैसाळ 
उपसा सिचन व्यवस्थापन 
विभाग, सांगली. 


कोल्हापूर पाटबंधारे 
मंडळ, कोल्हापूर. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस-१११७/(३१८/२०१७/भाग-२/आ.(वर्ग-१) 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे | सध्या धारण करीत असलेले | पदोन्नतीने नियुक्तीचे पद अभिप्राय 
पद 
- श्रीकांत दत्तात्रय | स.अ.श्रे-१, लघु पाटबंधारे | कार्यकारी अभियंता, दक्षता | श्रीमती 
खंदारे उपविभाग, उदगीर. पथक, औरंगाबाद. शै.अ.सुलाखे 
यांच्या 
अनियतकाळीक 
बदलीमुळे रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी. 
१८. | मनोज माणिक गुजर ।स.अ.श्रे-,, धोम बलकवडी | कार्यकारी अभियंता, | रिक्‍त पदी. 
प्रकल्प उपविभाग क्र.५, वाही, | संकल्पचित्र विभाग क्र.१ 
जि.सातारा. (उसियो), म.सं.सं., 
नाशिक. 
१९. | योगेश सिताराम शिदे | स.अ.श्रे-,, जिहे कळठापूर | कार्यकारी अभियंता तथा | रिक्‍त पदी. 
प्रकल्प उपविभाग क्र.५, | पदसिध्द अवर सचिव, 
कोरेगांव जि.सातारा. जलसंपदा विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
२०. | नरेंद्र दादोजी महाजन | स.अ.श्रे-१, गुणनियंत्रण | उप अधीक्षक अभियंता, | रिक्‍त पदी. 
उपविभाग, नाशिक. गुण नियंत्रण मंडळ, 
औरंगाबाद. 
२१. । विनायक विष्णुपंत | स.अ.श्रे-, लघु सिचन | कार्यकारी अभियंता, | रिक्‍त पदी. 
नखाते (जलसंधारण), सर्वेक्षण | नांदेड पाटबंधारे विभाग, 
उपविभाग, पातोडा, जि.बीड. | नांदेड (सिंचन विभाग). 
२२. | महेश मधुकर | स.अ.श्रे-१, मध्यम प्रकल्प उप | कार्यकारी अभियंता, | रिक्‍त पदी. 
रासनकर विभाग  क्र.५, तासगांव, | अमरावती पाटबंधारे 
जि.सांगली. विभाग, अमरावती. 
२३. | संतोष बाबुराव | स.अ.श्रे-१, मध्यवर्ती | कार्यकारी अभियंता, पुर्णा | रिक्‍त पदी. 
बिराजदार संकल्पचित्र संघटना, नाशिक. | पाटबंधारे विभाग, 
वसमतनगर (सिंचन 
विभाग), जि.परभणी. 
२४. | महेंद्र गजानन | स.अ.श्रे-१, मध्यम प्रकल्प | कार्यकारी अभियंता, विदर्भ | रिक्‍त पदी. 
कारेमोरे उपविभाग, पलाडी, जि.भंडारा. | पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, नागपूर. 
२५. | योगेश बाबुराव | स.अ.श्रे-१, पाटबंधारे | कार्यकारी अभियंता, | श्री.सो.पु.सोनावणे 
पाटील उपविभाग सिंचन क्र.२, कळवा, | भातसा धरण व्यवस्थापन | यांच्या 
ठाणे. विभाग, भातसानगर | दि.३०-०६.२०१८ 
(ra. रोजीच्या से.नि.मुळे 
रिक्‍त होणाऱ्या पदी. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस-१११७/(३१८/२०१७/भाग-२/आ.(वर्ग-१) 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव | सध्या धारण करीत असलेले | पदोन्नतीने नियुक्तीचे पद अभिप्राय 
पद 
२६. | पंकजकुमार चं स.अ.श्रे-१, पाटबंधारे | कार्यकारी अभियंता, | रिक्‍त पदी. 
दाभिरे उपविभाग कर्जत, जि.रायगड. । औरंगाबाद पाटबंधारे 
विभाग, औरंगाबाद. 
२७. राहुल अभिमन्यू | स.अ.श्रे, लघु सिचन | कार्यकारी अभियंता, | रिक्‍त पदी. 
पाटील (जलसंधारण) उपविभाग, | अमरावती प्रकल्प बांधकाम 
नंदूरबार. विभाग क्र.१, अमरावती 
(बांधकाम). 
२८. | मकरंद विठ्ठल | स.अ.श्रे-१, भामा आसखेड | कार्यकारी अभियंता, लघु | रिक्‍त पदी. 
म्याकल धरण विभाग, पुणे. पाटबंधारे विभाग, ओरोस, 
सिंधुदूर्ग. 
२९. | Walia गोपिनाथ | स.अ.श्रे-१, अक्कलपाडा | कार्यकारी अभियंता, | रिक्‍त पदी. 
पाटील प्रकल्प उपविभाग, | गुणनियंत्रण विभाग, 
अक्कलपाडा ता.साक्री, | अमरावती. 
जि.धुळे. 
30, | किशोर देविलाल | स.अ.श्रे-५, टेकेपार उपसा | कार्यकारी अभियंता, | Rad पदी. 
दमाह सिंचन उपविभाग क्र.१, अंबाडी | यवतमाळ पाटबंधारे 
जि.भंडारा. विभाग, यवतमाळ (सिंचन) 
३१. | प्रशांत अर्जुनराव गोडे | स.अ.श्रे-१, घोडाझरी कालवे | कार्यकारी अभियंता, | रिक्त पदी. 
उपविभाग क्र.४, सिदेवाही. मध्यम व लघु पाटबंधारे 
विभाग, अचलपुर. 
३२. | रोहित प्रकाश | स.अ.श्रे-१, भोगावती पाटबंधारे | कार्यकारी अभियंता, लघु | रिक्‍त पदी. 
बांदिवडेकर उपविभाग, राधानगरी, | पाटबंधारे विभाग, परभणी. 
जि.कोल्हापूर. 
३३. | श्रीमती आदिती | स.अ.श्रे-५, Weta प्रकल्प | कार्यकारी अभियंता, | Rad पदी. 
गिरिश कुलकर्णी उपविभाग क्र.३, जळगांव. विभागीय आयुक्‍त 
कार्यालय, औरंगाबाद. 
३४. | अमोल खुशालराव | स.अ.श्रे-१, घोडाझरी कालवे | कार्यकारी अभियंता, निम्न | Rea पदी. 
वसुलकर उपविभाग क्र.३, नागभीड. पैनगंगा प्रकल्प विभाग, 
यवतमाळ (बांधकाम). 
३५. श्रीमती अनिता महेडा | स.अ.श्रे, आरफळ कालवे | उप अधीक्षक अभियंता, | रिक्‍त पदी. 
गोडसे उपविभाग क्र.१, सातारा. जायकवाडी प्रकल्प मंडळ, 
औरंगाबाद. 
३६. | श्रीमती कविता योगेश | स.अ.श्रे- / उप कार्यकारी | कार्यकारी अभियंता, | रिक्त पदी. 
देसाई अभियंता, oy सिंचन | जलविज्ञान प्रकल्प विभाग, 
(जलसंधारण) उपविभाग, | कळवा, ठाणे. 
कळवा, ठाणे. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस-१११७/(३१८/२०१७/भाग-२/आ.(वर्ग-१) 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे | सध्या धारण करीत असलेले | पदोन्नतीने नियुक्तीचे पद अभिप्राय 
पद 
३७. | श्रीमती अनिता उदय | स.अ.श्रे-१, पाटबंधारे | कार्यकारी अभियंता | Raa पदी. 
पराते उपविभाग क्र.१, नागपूर. पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण 
विभाग, भंडारा. 


४. संबंधीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, वरील अधिकाऱ्यांपैकी अ.क्र.१ येथील sh Aral यांना 
श्री.बावनगडे यांच्या बदलीचे आदेश निर्गमित झाल्यानंतर, अ.क्र.१७ येथील श्री.खंदारे यांना श्रीमती सुलाखे 
यांच्या बदलीचे आदेश निर्गमित झाल्यांनतर व अ.क्र.२५ येथील श्री.पाटील यांना श्री.सोनवणे यांच्या 
दि.३०.०६.२०१८ रोजीच्या सेवानिवृत्तीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर रुजू होण्याकरीता सध्याच्या पदावरुन 
कार्यमुक्त करावे. 

प्‌. सदर पदोन्नत अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर 
सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम, २०१५ नुसार महसूली विभागाचे वाटप 
करण्यात आलेले आहे. 

६. सदर अधिकाऱ्यांची पदोन्नती ५०/५५ च्या वर्षाच्या पुनर्विलोकनाच्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 

७. वरील परिच्छेद-१ मधील अधिकाऱ्यांपैकी खालील अधिकाऱ्यांच्या सेवा मृद व जलसंधारण विभागास 
उपलब्ध करुन देण्यात येत असून, त्यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२८.०४.२०१५, दि.१६.०७.२०१५ व 
दि.१५.०६.२०१७ रोजीच्या महसूली विभाग वाटप नियमामधील तरतूदीनुसार वाटप करण्यात आलेल्या महसूली 
विभागातील रिक्‍त असलेल्या पदांवर सविस्तर पदस्थापनेचे आदेश मृद व जलसंधारण विभागामार्फत स्वतंत्रपणे 


निर्गमित करण्यात यावेत. 
अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नाव सध्या धारण करीत असलेले पद वाटप केलेला महसुली 
विभाग 
| १_| २ ३ PB 
7 अण्णा चंद्रकांत कदम | स.अ.श्रे- तथा उप विभागीय जलसंधारण औरंगाबाद 
अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, 
पंढरपूर. 
2. | सलिम सय्यद गफुर | स.अ.श्रे, लघु रिचन (जलसंधारण) औरंगाबाद 
आवटे उपविभाग, अकलकोट, जि.सोलापूर. 
३. । wre प्रल्हाद | ws, वाडीशीवाडी उपविभाग, ]ोवाडी, औरंगाबाद 
गरुड जि.धुळे. 
शि रविंद्र सोनु खोडे स.अ.श्रे--, लघु सिचन (जलसंधारण, औरंगाबाद 
उपविभाग, सुरगाना. 
५. | Aer माणिकराव | स.अ.श्रे-१, लघु पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग, औरंगाबाद 
खैरनार पेठ, जि.नाशिक. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः एसएलएस-१११७/(३१८/२०१७/भाग-२/आ.(वर्ग-१) 


८. सदर पदोन्नत अधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदोन्नतीचे/नियुक्‍तीचे आदेश निर्गमित 
झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. 


त्याप्रमाणे ते विहित मुदतीत नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना सदर पदोन्नतीमध्ये 


स्वारस्य नाही असे गृहीत धरुन शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही- 


२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२.०९.२०१६ मधील तरतूदीनुसार शासनस्तरावरुन त्यांची पदोन्नती रद्द 


करण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी. 


९. वरील पदोन्नत अधिकारी हे नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाळे याबाबत 


शासनास doesttclass1.wrd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरीत अवगत करावे. 


qo. सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६२११७३४३५९८२७ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


त्य Digitally signed by Sunil Gangaram 
1 n | Gangarkar 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


tment, 


ou=Water Resources Depa 
G a n g a fa mM postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=8b251 2fdfec4104829bc2f439e33a 
db2e3f823a285cfade8149e690564bc1 3f6, 


Gangarkar वाळ, 
(सु.गं.गांगरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव. 
) मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव. 
३) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव (जलसंपदा)/ सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाक्षेवि)/ सचिव (प्रकल्प समन्वय), 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सर्व महासंचाळक/कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग 
८) सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई . 
) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
qo) सर्व अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य, जलसंपदा विभाग. 
पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन आदेशा क्रमांकः एसएलएस-१११७/(३१८/२०१७/भाग-२/आ.(वर्ग-१) 


११) संबंधीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१२) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 
१३) खाजगी सचिव, मा.मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

१४) खाजगी सचिव, मा.मंत्री (जलसंधारण), मंत्रालय, मुंबई. 

१५) खाजगी सचिव, मा.राज्य मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

१६ संबंधीत अधिकारी. (कार्यालय प्रमुखामार्फत) 

१७ संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१८) सर्व कार्यासने जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

१९ कार्यासन आ(वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


